राज्य शासनाच्या निवृत्तीवेतनधारकांना 
हयातीचा दाखला सादर करण्यास 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 


शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. १२६/२१/कोषा-प्रशा५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २५ जानेवारी, २०२२. 


वाचा- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.९०/ कोषा प्रज्ञा ५ 
दि. ९ डिसेंबर, २०२१. 
2) केंद्र शासनाचे ज्ञापन क्र.१८/१/२०२०-? & PW (-)-॥ ६७८६, 
दि. ३१ डिसेंबर, २०२१ 


शासन परिपत्रक 

संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन परिपत्रकान्वये राज्य शासकीय निवृत्तीवेतनधारकांना हयातीचा 
दाखला सादर करण्यास दि.३१ डिसेंबर, २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

कोवीड-१९ चा प्रादुर्भाव विचारात घेता, केंद्र शासनाने संदर्भाधीन क्र. २ येथील ज्ञापनान्वये 
हयातीचा दाखला सादर करण्यास दि. २८ फेब्रुवारी, २०२२ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. 

केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य शासकीय निवृत्तीवेतनधारकांना देखील हयातीचा दाखला सादर 
करण्याची कालमर्यादा खालीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे. 

१) सर्व राज्य शासकीय निवृत्तीवेतनधारकांना हयातीचा दाखळा सादर करण्यास 
दि. २८ फेब्रुवारी, २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

२) हे आदेशा अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषितर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली 
अशासकीय महाविद्यालये व कृषी विद्यापीठे आणि जिल्हा परिषदांचे निवृत्तीवेतनधारक 
यांनाही लागू राहतील. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२२०१२५१२३२१५३२०५ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 
Yogita Rajendra (7. 21-01 


\d8f6357c76ce1d4b4e043e03ff3da1 b55de0b6fs8ssel 


94, 
i ‘Oee6e49cd62c67abccf3982609a7a3ba055e694f467a2. 
a W h e 382468381ff550d5eb, Yogi 
Di 2022.01.25 12:33:59 +05'30' 


(योगिता गावठे) 
कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग 


प्रत, 
१. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. १२६/२१/कोषा-प्रशा५ 


२.सर्व मा.विधानसभा / विधान परिषद व संसद सदस्य, 
३.मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

४.मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

५.मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

५.सर्व मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

६.सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग 

७.सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांच्या अधिन असलेल्या सर्व विभागांचे व कार्यालयांचे प्रमुख 
८.प्रबंधक, मुळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 

९.प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)- १, महाराष्ट्र, मुंबई 

१०.प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
११.महाळेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
१२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
१३.आयुक्त, आयकर (TDS) TARTS, मुंबई ४००००२ 

१४.आयुक्‍त, आयकर (TDS) सिव्हील लाईन, नागपूर ४४४००१ 
१५.प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई 

१६.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

१७.सचिव, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई 

१८.प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उपलोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
१९.प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 

२०. मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२१.विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली 
२२.सर्व विभागीय आयुक्‍त 

२३.सर्व जिल्हाधिकारी 

२४.सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

२५.संचालक , लेखा व कोषागारे, मुंबई 

२६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२७.सहसंचालक,लेखा व कोषागारे,कोकण/पुणे / नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती/नागपूर 
२८.संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, कोकण भवन, नवी मुंबई 
२९.सहसंचालक,स्थानिक निधी लेखापरीक्षा कोकण/पुणे/ नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती/ नागपूर 
३०.वित्त विभागातील सर्व कार्यासने 

३१.निवड नस्ती कोषा प्रश्ा.५ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


